विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व 
तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या बदली 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-४३१९/प्र.क्र. ६६/१९/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 
शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
सेवेतील खाली नमुद विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
नाव पदस्थापना 
1१ २ ३ PB 4 
विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
i श्री. तुकाराम बाबुराव लवटे शासकीय शासकौय विनंती बदली 
तंत्रनिकेतन, तंत्रनिकेतन, कराड 
ब्रम्हपूरी या रिक्‍त पदावर 


०२. संबंधितांची विनंती बदली असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 

०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

१) सादर आदेडा तात्काळ अंमळात येतील. 

२) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभाग प्रमुखांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेतून 
तात्काळ त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी 
विभाग प्रमुख हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या विभाग प्रमुखास तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 

3) बदली झालेले विभाग प्रमुख त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या विभाग प्रमुखास रुजू करुन न घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे 
प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

४) बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 

५) बदली झालेल्या विभाग प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. प्राचार्य यांनी संबंधितांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द, संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून ०८ 
दिवसात संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३१९/प्र.क्र. ६६/१९/तांशि-७ 


०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१३१७०५३५७५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावाने 


igitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


Sudhir Jaya पणा 


2. 277025fdf5a4898b244953b82406eea05963 
be: 212९591708: 

h serialNum ber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420 
308b9fd7816002b4afOffbfl 11 1d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2019.09.13 19:57:19 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित विभाग प्रमुख, (प्राचार्य यांचेमार्फत ) 
प्रत: 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
५) उप सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, पुणे/नागपूर (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, कराड/ब्रम्हपूरी (तंत्रशिक्षण संचालनालय 
यांचेमार्फत ), 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
० जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर/सातारा (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 
११) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


